महाराष्ट्रशासन 


क्रमांक : बीजीटी - २०२०/प्र.क्र.४०/आरोग्य 3 
सार्वजनिकआरोग्यविभाग, 
१०वामजला, संकुलइमारत, 
जी.टी.रुग्णालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :०७.१२.२०२०. 


प्रति, 

सचिव, (बांधकामे) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 


विषय : सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मंजुर करण्यात 
आलेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महादेय, 

सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अखत्यारीत बांधकामासाठी मंजुर असलेल्या नियतव्ययापैकी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय 
अधिवेशनामध्ये कामनिहाय निधी मंजुर करण्यात आळेला आहे. सोबतच्या परिशिष्ट “अ”, “ब” व “क” 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आरोग्य संस्था निहाय निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागास पुढीलप्रमाणे 
हस्तांतरीत करण्यात येत आहे. 


(रु. हजारात) 
अ.क्र. मुख्य लेखाशिर्ष हस्तांतरीत 
निधी 
; मोठी रुग्णालये ११०१३४० 
लेखाशिर्ष  ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा या वरील 
भांडवली खर्च, 


०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- 
इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, 

(१)(आ)पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-इमारती, 

(00)(09) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), 

५३- मोठी बांधकामे 


२ ग्रामीण रुग्णालये बांधकामे ३९४४५९ 
Sam  ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील 


भांडवली खर्च, 

०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, 

१०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, 

(00)(09) मोठी बांधकामे (४२१००३९१) (दत्तमत), 
५३- मोठीबांधकामे 


३ | अनुशेषांतर्गत ग्रामीण रुग्णालये बांधकामे ५२६५७ 
लेखाशिर्ष ४२१०- वैद्यकियसेवावसार्वजनिकआरोग्ययावरीलभांडवलीखर्च 
०४- सार्वजनिकआरोग्य 

१०४- सामुहिकआरोग्यकेंद्र -- पंचवार्षिकयोजनांतर्गतयोजना 
राज्ययोजनांतर्गतयोजना 
प्रादेशिकअसमतोलदूरकरण्यासाठीयोजना-इमारती 

(00)(09) मोठीबांधकामे (४२१० ०१४१) 


सदर निधी सोबत जोडण्यात आलेल्या कामासाठीच वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी 
दुसर्‍या कामावर खर्च करावयाचा झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाची परवानगी घेण्यात यावी. 
विभागाच्या परवानगी शिवाय इतर कोणत्याही कामावार निधी खर्च करण्यात येवू नये. 


सदर झासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०११६१६३९८३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचेराज्यपालयांच्याआदेशानुसारवनावाने. 


चा 
Dinesh वद 
Kadam Sinem 
Patil ee 18:12:33 
(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 

२) संचालक-१ आरोग्य सेवा, मुंबई 

३) संचालक - २ आरोग्य सेवा, पुणे. 


प्रपत्र "अ" 


कामाची 
आत वितरीत 
a कामाचे नाव अंदाजित 
किंमत निधी 
किमत 

४२१९०००१९४ मोठी बांधकामे 

ग जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथील कक्ष ब इतर विभागातील तातडीची ee re 
किरकोरळ दुरुस्ती 

; ग्रामीण रुग्णालय मणोरचे २०० खाटाच्या रुग्णालयात व मुख्य इमारतीत क ee 
ट्रामा केअर युनिटची दर्जा वाढ. 

; मध्यवर्ती रुग्णालय उल्हासनगर जिल्हा ठाणे येथील इमारत बांधकाम व का व्ह 
दुरुस्ती (जूलै २०१८) 

ji ग्रामीण रुग्णालय बदलापूर जिल्हा ठाणे चे श्रेणीवर्धन करुन 50 खाटांच्या oe ne 
उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य इमारत बांधकाम (जूलै २०१८) 
जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथील स्थलांतरांतर्गत करावयाची कामे ee व्वा 

2 (फेब्रुवारी २०२०) 
सामान्य रुग्णालय जव्हार जि. पालघर येथील 200 खाटांचे इमारत बांधकाम करणे 

शि (नवीन बाब मार्च 2020) agate oes 
रायगड, जिल्हा रायगड येथील शुश्रुषा विद्यालयाच्या मुख्य इमारतीचे 

j Beats 25187 3500 
बांधकाम 
पनवेल जिल्हा रायगड येथील 100 खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय व 20 

a खाटांचे ट्रामा केअर सेंटरचे बांधकाम करणे अंतर्गत उर्वरीत काम (जूलै 29958 1500 
२०१८) (डिसेंबर २०१९) 

| 9 | रत्नागिरी येथील 100 खाटांच्या स्त्री रुग्णालयाचे बांधकाम 175692 20000 
मुख्य इमारतीचे बांधकाम १०० खाटांचे महिला रुग्णालय,ओरास, जिल्हा 

10 सिंधुदुर्ग 140000 5000 
, 
मुख्य इमारतीचे बांधकाम ट्रामा केअर युनिट, तराला,ता. कणकवली, 

11 निरी 25000 2500 
जिल्हा १ 
उप जिल्हा रुग्णालय, कणकवली, जिल्हा सिंधुदूर्ग यांच्या बांधकामाबाबत 

12 जुलै 9049 786 
(जले-2015) 

13 | Oyen जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे ५० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय बांधणे 66903 20000 
जिल्हा रुग्णालय, रत्नागिरी, जिल्हा रत्नागिरी येथे जलनि:सारण प्रक्रीया 

14 17633 7581 


साधनांची जोडणी (जुलै २०१७) 


जिल्हा रुग्णालय, रत्नागिरी, जिल्हा रत्नागिरी येथे ७२ खाटांच्या परिचर्या 


7 

| वसतिगृहामध्ये जलनिस्सारण प्रक्रीया युनिटची जोडणी > nee 

Fe जिल्हा रुग्णालय, रत्नागिरी, जिल्हा रत्नागिरी येथे क्षयरग रुग्णालयातील न त 
शवविच्छेदन कक्षाचे नुतनीकरण. (जुलै २०१७) 
जिल्हा रुग्णालय, रत्नागिरी येथील विविध विभागातील विद्युतीकरण (जूलै 

a he 1858 749 
०१८) 
जिल्हा रुग्णालय रत्नागिरी येथील रक्‍तपेढीच्या छताची दुरुस्ती (जूलै 

18 |. 3511 2611 
०१८) 

19 | संदर्भ सेवा रुग्णालय सिंधुदूर्ग इमारत बांधकाम (नोव्हेंबर २०१८) 365591 10000 
उपजिल्हा रुग्णालय, देवगड, जि.सिंधूदुर्ग मुख्य इमारत बांधकाम (जून 

ही. ; ; येथील रत बांधकाम ( ल णा 
उपजिल्हा रुग्णालय, दोडामार्ग, जि.सिंधुदूर्ग i जून 

_ TE , दोडामार्ग, जि.सिधुदूर्ग येथील मुख्य इमारत बांधकाम ( आ oe 
२०१९) 

22  । प्रादेशिक मनोरुग्णालय पुणे येथील सिमाभिंत बांधकाम 217998 5000 
मनोरुग्णालय, येरवडा, जिल्हा पुणे अंतर्गत मल:निस्सारण यंत्रणेचे 

2 या 31630 10000 
बांधकाम करणे. 
उप जिल्हा रुग्णालय, लोहगाव, ता. हवेली, जिल्हा पुणे येथे 100 खाटांच्या 

24 तावा जुलै 161435 40000 
मुख्य इमारतीचे बांधकाम करणे(जुले-2015) 

yg 100 खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय, लोहगाव, ता. हवेली, जिल्हा पुणे येथे र Sabie 
निवासी इमारतीचे बांधकाम करणे(जुलै-2015) 
दौंड जि. पुणे येथील 100 खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे बांधकाम 

26 ose 335217 10000 
(फेब्रुवारी २०२०) 
मोजे मलठण ता.शिरुर जि. पुणे येथे ग्रामीण रुग्णालय बांधकाम (टप्पा-2) 

27 २०२ 48957 4896 
(फेब्रुवारी २०२०) 

28 | सातारा येथील जिल्हा रुग्णालय येथे निवासी सदनिकांचे बांधकाम. 106424 4500 

29 | मुख्य इमारतीचे बांधकाम १०० पलंगाचे महिला रुग्णालय,सातारा. 140000 20000 
50 खाटांचे दर्जावाढ केलेले उपजिल्हा रुग्णालय, कोरेगाव, जिल्हा सातारा 

a0 याच्या street at 53356 10000 
यांच्या मुख्य इमारतीचे बांधकाम करणे (जुलै-2015) 
गारगोटी (भुदरगड), येथील 50 खाटांच्या उपजिल्हा 

ग ( ) जिल्हा कोल्हापूर खाटांच्या उपजिल्हा ss ree 
रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीचे बांधकाम 
उपजिल्हा रुग्णालय, शिराळा, जिल्हा सांगली यांच्या 

३2 | बांधकामाबाबत(जुलै 146923 5912 
-2015) 
जत, जिल्हा सांगली येथील 50 खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य 

33 130490 20000 


इमारतीचे बांधकाम 


सेवा रुग्णालय, कसबा बावडा जि. कोल्हापूर येथील उद्गाहन चे काम व 


34 6549 
विस्तारीत इमारतीमधील फर्निचर चे काम (फेब्रुवारी २०२०) ae 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या निवासस्थानांचे बांधकाम,उपजिल्हा रुग्णालय, 

35 | 94376 5000 
पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर. 

36 | सोलापूर येथील 100 खाटांचे जिल्हा रुग्णालयाचे बांधकाम 203390 35000 
सोलापूर येथील 100 खाटांचे महिला ब नबजात शिशु रुग्णालयाचे 

37 ae 203390 45000 
बांधकाम 
ग्रामिण रुग्णालय सांगोला जिल्हा सोलापूर येथे ट्रामा केअन युनिटचे 

38 बांधकाम (जून २ 105529 10000 
बांधकाम (जून २०१९) 

- ग्रामीण रुग्णालय येवला जिल्हा नाशिक चे श्रेणीवर्धन करुन 100 खाटांचे र्ता म 
उपजिल्हा रुग्णालयाचे बांधकाम 

40 । १०० खाटांच्या महिला रुगणालयाच्या मुख्य इमारतीचे बांधकाम, नाशिक. 241782 30000 

गी विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक येथील मुत्रपिंड प्रत्यारोपन ong ee 
शस्त्रक्रिया विभाग बांधकाम (नोव्हेंबर २०१८) 

सामान्य रुग्णालय, नाशिक येथील इमारत दुरुस्ती (नवीन बाब जून 
42 : 11200 11200 
०१९) 

विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक येथे नवीन जलविदयुतपंप त व 

43 ।बसविणे (फेब्रुवारी २०२०) 

ag | जळगाव येथील १०० खाटांच्या स्त्री रुग्णालयाच्या व कर्मचारी कं ae 
निवासस्थानाच्या बांधकामाबाबत 
मुख्य इमारतीचे बांधकाम ट्रामा केअर युनिट, चाळीसगाव,जिल्हा 

पडे. जाव 25000 5000 
। 
नंदुरबार जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात महिलासाठी 100 खाटांचे 

46 वा es 180162 25000 
रुग्णालय व वाढीव 100 खाटांचे रुग्णालय बांधणे 
जिल्हा रुग्णालय धुळे येथील १०० खाटांच्या स्त्री व बाल रुग्णालयाची 

47 करणे (फेब्रुवारी 36381 5000 
दुरुस्ती करणे (फेब्रुवारी २०२०) 
आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, औरंगाबाद येथील प्रशासकीय 

48 | इमारतीचे नुतनीकरण, वसतीगृह इमारतीचे नुतनीकरण व परिसर 5132 275 
सुधारणा व अंतर्गत काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम. 

49 | जिल्हा रुग्णालय जालना, जिल्हा जालना येथे दुरुस्तीचे कामे 5490 1197 
ग्रामीण रुग्णालय फुलंब्री जिल्हा औरंगाबाद येथील औषधी भंडाराचे 

50 1179 440 


बांधकाम (जूलै २०१८) 


चिकलठाणा औरंगाबाद येथे 200 खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयातील -X- 


51 Ray and CT Scan Room करीता lead Lining wall paneling च्या 1172 436 
काम (जूलै २०१८) 
चिकलठाणा, जिल्हा औरंगाबाद येथील 200 खाटांचे जिल्हा 

52 au रर 9512 5392 
रुग्णालयाला गेट बसविणे व इतर बांधकाम फ्लॅग (नोव्हेंबर २०१८) 

53 | जिल्हा रुग्णालय, बीड येथील विविध किरकोळ कामे. 2619 143 

ह आरोग्य सेवा लातूर मंडळातील स्त्री रुग्णालय, लातूर येथील सिमेंट त्ता वी 
काँक्रिट रस्ता, गटारीचे बांधकाम 
मुख्य इमारतीचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय अहमदपूर,जिल्हा लातूर 

७5 | Sofa 15571 775 
येथील ट्रामा केअर युनिट. 

56 मुख्य इमारतीचे बांधकाम ट्रामा केअर युनिट, आष्टी, जिल्हा बीड. 49794 14468 

57 | महिला रुग्णालय लातूर मुख्य इमारतीचे बांधकाम 10773 4650 

प ग्रमीण रुग्णालय, चाकूर, जिल्हा लातूर येथे ट्रामा केअर युनिटच्या मुख्य per हा 
इमारतीचे बांधकाम (जुलै-2015) 

र ग्रामीण रुग्णालय, माजलगाव, जिल्हा बीड येथे मुख्य इमारत रहिवासी ae ne 
निवासस्थानांचे जलरोधक करण्याबाबत (जुलै-2015) 

a 100 खाटांचे महिला रुग्णालय, आंबेजोगाई, जिल्हा बीड (टप्पा दोन) pike sie 
इमारतीचे बांधकाम करणे (जुलै-2015) 
केज, जिल्हा बीड येथील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य इमारत व 

गट काया वतर. 72496 5000 
कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम 
परळी जिल्हा बीड उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीची दुरुस्ती 

62 10500 697 
करणे. 

प उपजिल्हा रुग्णालय, निलंगा जिल्हा लातूर येथील 100 खाटांचे उपजिलहा त ब 
रुग्णालय बांधकाम (जूलै २०१८) 

4 जिल्हा रुग्णालय, बीड येथील वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या निवासस्थानाच्या Bae oes 
दुरुस्ती (जूलै २०१८) 

65 | जिल्हा रुग्णालय, बीड येथील विविध कामे (फेब्रुवारी २०२०) 1291 645 

।__66__ नांदेड येथील जिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीचे बांधकाम. 145083 20000 

व ग्रामीण रुग्णालय, आखाडा बाळापूर, जिल्हा हिंगोली. निवासी इमारतीचे व क 
बांधकाम करणे. 

।__68 | उपजिल्हा रुग्णालय, कळमनुरी, जिल्हा हिंगोली येथील बांधकाम. 410019 10000 
ग्रामीण रुग्णालय, नायगांव, जिल्हा नांदेड येथी ट्रामा केअर युनिटच्या 

oe ae 15834 1110 
मुख्य इमारतीचे बांधकाम 

70 | उपजिल्हा रुग्णालय, देगलूर, जिल्हा नांदेड येथे निवासस्थानाचे बांधकाम. 26222 5401 


उपजिल्हा रुग्णालय, देगलूर, जिल्हा नांदेड येथील ट्रामा केअर युनिटच्या 


17044 

1 मुख्य इमारतीचे बांधकाम. : mud 
सामान्य रुगणालय, हिंगोली येथे बाढीब १०० खाटांच्या इमारतीचे 

72 aaa 107170 2147 

का विशेष दुरुस्तीची कामे श्री गुरूगोविंद सिंगजी स्मारक रुग्णालय, नांदेड निना व्शा 
येथील वैद्यकोय महाविद्यालयाचे आवार. 

a ५० खाटांच्या SAAT उपजिल्हा रुग्णालयाच्या,निवासस्थानाच्या ea aa 
इमारतीचे बांधकाम, लोहा, नांदेड 
जिल्हा रुग्णालय, नांदेड येथे सी.टी. स्कॅन मशिनसाठी पॉवर सप्लाय देणे 

75 202 732 366 
(HEART २०२०) 
विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती (टप्पा 2) इमारतीमधील 

76 हि 19041 3412 
मॉडयूलर शल्यगृहाचे नुतनीकरण करणे 
विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती टप्पा २ इमारतीमध्ये सेंट्रल 

77 । ऑक्सीजन सिस्टीम नायट्रस ऑक्साईड तसेच एअर व सेंट्रल UR 53902 20000 
सिस्टम बसविणे (फेब्रुवारी २०२०) 
विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती टप्प २ येथील इमारतीमध्ये “3 

78 । सीसीटीव्ही सिस्टीम बसविणे. टि ae 
विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती येथे EPABX सिस्टीम बसविणे ग 

79 (फेब्रुवारी २०२०) 1202 60 
५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय,चांदुरबाजार येथील इमारत बांधकाम 

ति फेब्रुवारी 71702 7170 
(सुप्रमा) (फेब्रुवारी २०२०) 
१०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय, वाशिम येथील मुख्य इमारतीचे उर्वरीत वाढीव 

81 बांगेकाम (EAR 2 39862 2058 
बांधकाम (नोव्हेंबर २०१८) 

ह ग्रामीण रुग्णालय चिखली जिल्हा बुलढाणा येथील 30 खाटांचे 50 ला क 
खाटांमध्ये श्रेणीवर्धीत इमारत बांधकाम (नोव्हेंबर २०१८) 

83 _। जिल्हा रुग्णालय वाशिम येथील दुरुस्तीचे काम (फेब्रुवारी २०२०) 4678 4678 
उपजिल्हा रुग्णालय कारंजा जि. वाशिम येथील रॅम्पचे बांधकाम 

84 २०२ 12008 6604 
(फेब्रुवारी २०२०) 

85 | STAT केअर युनिट मेहकर जि. बुलढाणा येथील बांधकाम (फेब्रुवारी २०२०) 86205 8621 


सामान्य रुग्णालय, खामगाव जि. बुलढाणा येथे सिटीस्कॅन मशिन 


86 ।बसविण्याकरीता विदयुतीकरणाचे काम करणे (फेब्रुवारी २०२०) क 39 

3 ग्रामीण रुग्णालय उमरखेड जिल्हा यवतमाळचे श्रेणीबर्धन करुन 100 लता ह 
खाटांचे बांधकाम 

“a कुंवर तिलकसिंह, सामान्य रुगणालय, गोंदिया येथील (जो.एन.एम.) त्या ती 
नर्सिंग स्कुल सवतीगृहाचे बांधकाम 

8 200 खाटांच्या जिल्हा रुग्णालय, नागपूर येथील कार्यालय तथा वेअर ee तात 
हाऊस इमारत बांधकाम 

| 90 | केटीएस जिल्हा रुग्णालय,गोंदिया. STAT केअर युनिटचे बांधकाम करणे. 8667 6867 

a iS जिल्हा रुग्णालय,तुमसर, जिल्हा भंडारा.निवासी इमारतीचे बांधकाम च me 
करणे. 

व प्रादेशिक आरोग्य प्रयोगशाळा,नागपूर इमारतीचे बांधकाम.प्रादेशिक क ai 
आरोग्य प्रयोगशाळा,नागपूर इमारत. 

93 | विश्राम गृहाचे बांधकाम, कुवर तिलकसिंग नागरी रुग्णालय, गोंदिया. 12534 9419 

94 | बाई गंगाबाई महिला रुग्णालयाच्या स्वयंपाकगृहाचे बांधकाम, गोंदिया 11355 7733 
जिल्हा रुग्णालय, गोंदिया येथे सहायक परिचारिका प्रसाविका (एएनएम) 

95 | प्रशिक्षण केंद्राच्या प्रशिक्षण महाविद्यालयाच्या ब बसतिगृहाच्या इमारतीचे 62823 5000 
बांधकाम करणे. 

शि कामठी, जिल्हा नागपूर येथे उपजिल्हा रुग्णालयाचे बांधकाम करणे aad त्त 
(डिसेंबर-2015) 

97 | सामान्य रुग्णालय, भंडारा येथील अंतर्गत बांधकाम (डिसेंबर-2015) 13250 4000 

शि स्त्री रुग्णालय, भंडारा जिल्हा भंडारा येथे मुख्य इमारत व निवासस्थानाचे aie 
बांधकाम 

शि उपसंचचालक आरोग्य सोवा नागपूर मंडळ येथे बांधकाम दुरुस्तींचे कामे. 11795 2723 

100. । सामान्‌ य रुग्णालय, चंद्रपूर येथील नुतनीकरण बांधकाम व रंगरंगोटी क रात 
इत्यादी कामाबाबत 

ग Ae खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालय, ब्रम्हपुरी जिल्हा चंद्रपूर येथील श्रेणीवर्धीत म्हा ना 
100 खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात रुपांतर करणे 

102 । मुख्य इमारतीचे बांधकाम १०० पलंगाचे महिला रुग्णालय,जिल्हा वर्धा. 140000 3219 

103 । उप जिल्हा रुग्णालय मूल जिल्हा चंद्रपूर येथे निवासस्थानांचे बांधाकम 25013 2683 

‘a; उपजिल्हा रुग्णालय, मूल जिल्हा चंद्रपूर येथील टाईप 1 ब टाईप 2 चे on Hai 


निवासस्थान बांधकाम जूलै २०१८) 


उपजिल्हा रुग्णालय, मूल जिल्हा चंद्रपूर येथील इमारत रंगरंगोटी CARAT 


वका 3276 3275 
705 | खिडक्यांना जाळया बसविणे (जूलै २०१८) 
अहेरी गडचिरोली येथे 100 खाटांचे स्त्री रुग्णालय ब नवजात 
वह | जिल्हा ग 5 खाटांचे स्त्री oe re 
अर्भक रुग्णालयाचे बांधकाम 
107 | सह सचिव, आरोग्य सेवा, पुणे येथे अंतर्गत विद्युत तारा बसविणे. 388 194 
ies जिल्हा रुग्णालय, बुलढाणा येथे 100 के.ए.व्ही. विदयुत ट्रान्सफार्मर a ae 
बसविणे. (नवीन बाब मार्च २०२०) 
एकूण 1101340 
प्रपत्र "ब" 
कामाची 
seta वितरीत 
अ.क्र. कामाचे नाव अंदाजित 
किंमत निधी 
किमत 
४२१९१००३९१ ग्रामीण रुग्णालय बांधकाम 
1 | ग्रामीण रुग्णालय, कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम विरार, जिल्हा ठाणे. 30000 9137 
2 मुख्य इमारतीचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, तळा,जिल्हा रायगड. 45000 15000 
3___ ग्रामीण रुग्णालय, मुख्य इमारतीचे बांधकाम मंडणगड,जिल्हा रत्नागिरी. 30000 6505 
ग्रामीण रुग्णालय, कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम मंडणगड 
ही ग्रामीण रु , कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम मंडणगड जिल्हा seks ena 
रत्नागिरी. 
मुख्य इमारतीचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, बाबडा,ता. इंदापूर, जिल्हा 
5 45172 5000 
पुणे. 
मुख्य इमारतीचे ब निवासस्थानांचे बांधकाम.ग्रामीण रुग्णालय, पाबळ,ता. 
Es 69367 7229 
शिरूर, जिल्हा पुणे. 
निवासस्थानाचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय Z 
: निवासस्थानाचे बांधकाम ग्रामीण रु , बाबडा,ता. इंदापूर, जिल्हा पत पिता 
पुणे. 
निवासस्थानांच्या इमारतीचे बांधकाम, ग्रामीण रुग्णालय,भिगवण, तालुका 
ro 22060 6121 
इंदापूर, जिल्हा पुणे 
Ea ग्रामीण रुग्णालय, सासवड, जिल्हा पुणे येथील मुख्य इमारत व निवासी — य 
इमारत दुरुस्ती कामे (डिसेंबर-२०१५) 
रि ग्रामीण रुग्णालय, भिगवण, ता. इंदापूर, जिल्हा पुणे येथील मुख्य त ante 
इमारतीचे (टप्पा-२) बांधकाम करणे (डिसेंबर-२०१५) 
ग्रामीण रुग्णालय, वेल्हे जि. पुणे येथील मुख्य इमारत व निवासस्थान 
11 ऐफेब्रुवारी 6000 5999 
दुरुस्ती (फेब्रुवारी २०२०) 
12 | मुख्य इमारतीचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, काशिळ,जिल्हा सातारा. 45000 2500 


ग्रामीण रुग्णालय, काशिळ, जिल्हा सातारा येथील मुख्य इमारतीचे 


13 न fe 34000 10000 
बांधकाम करणे(टप्पा ३) -२०१५) 

व ग्रामीण रुग्णालय, काशिळ, जिल्हा सातारा येथील मुख्य इमारतीचे Pe or 
बांधकाम करणे(टप्पा २) (डिसेंबर-२०१५) 
मुख्य इमारतीचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, वालसंग,ता. दक्षिण सोलापूर, 

15 45000 5000 
जिल्हा सोलापूर. 

- ग्रामीण रुग्णालय, अक्कलकोट, जिल्हा सोलापूर, येथे स्थापन करण्यात टा या 
आलेल्या ट्रामा केअर युनिट इमारतीचे बांधकाम (डिसेंबर-२०१५) 
ट्रामा केअर युनिट कुर्डुवाडी जि. सोलापूर येथील बांधकाम (फेब्रुवारी 

17 72373 7232 
२०२०) 
ग्रामीण रुग्णालय,कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम पन्हाळा,जिल्हा 

18 30000 2521 
कोल्हापूर 
ग्रामीण रुग्णालय,कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम 

19 30000 5546 
मलकापूर,जिल्हाकोल्हापूर 
ग्रामीण रुग्णालय,कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम कडेगाव,जिल्हा 

20 सांगली 30000 3569 
मुख्य इमारतीचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, किणी,ता. हातकणंगले, 

21 45000 7500 
जिल्हा कोल्हापूर. 
ग्रामीण रुग्णालय, सोळांकूर,जि. कोल्हापूर जुनी इमारत पाडून नवीन 

४७ य ग्णालय, जि. येथील जुनी इमारत पाडू ता जत 
इमारत बांधकाम (जून २०१९) 
ग्रामीण रुग्णालय, पिंपळगाव बसवंत ता. निफाड जिल्हा नाशिक येथील 

23 ल तन ली 47135 7500 
मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम (बाहय रुग्ण विभाग) 

7 ग्रामीण रुग्णालय, पिंपळगाव बसवंत ता. निफाड जिल्हा नाशिक येथील ee, aah 
मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम टाईप तिन निवासस्थाने) 

- ग्रामीण रुग्णालय, पिंपळगाव बसवंत ता. निफाड जिल्हा नाशिक येथील क oor 
मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम टाईप एक निवासस्थाने) 

26 | ग्रामीण रुग्णालय दळवट जिल्हा नाशिक येथील मुख्य इमारत बांधकाम 126954 13000 

x निवासस्थानांचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, अक्कलकुवा,ता. ना त 
अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार. 
निवासस्थानांचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, मोलगा,ता. अक्कलकुवा, 

28 31580 5761 
जिल्हा नंदुरबार. 
निवासस्थानांचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, म्हसवड,ता. शहादा, जिल्हा 

29 Ins 35132 7500 
नंदुरबार. 

30  । मुख्य इमारतोचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, शहादा,जिल्हा नंदुरबार. 45000 10000 

31 | मुख्य इमारतोचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, रामनगर,जिल्हा जालना. 45000 20000 

32 | ग्रामीण रुग्णालाय शिराठोण येथे कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम 189593 30000 


330 | मुख्य इमारतीचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, बेंबळी,जिल्हा उस्मानाबाद. 45000 15000 
ग्रामीण रुग्णालय, तालखेड जि. बीड येथील अंतर्गत रस्ते व इमारत 

34 दुरुस्ती (जून 2000 260 
दुरुस्ती (जून २०१९) 
ग्रामीण रुग्णालय, वरुड जि. अमरावती येथील रक्‍तपेढी बांधकाम a Ange 

22 (फेब्रुवारी २०२०) 
ग्रामीण रुग्णालय, कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम अकोट,जिल्हा 

४ क्या 30000 3996 
; 
ग्रामीण रुग्णालय, कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम तेल्हारा,जिल्हा 

आ. वसा 30000 4881 
ह 
ग्रामीण रुग्णालय, कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम नांदुरा,जिल्हा 

38 30000 7500 
बुलढाणा. 

३9 | मुख्य इमारतोचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, पातूर,जिल्हा अकोला. 45000 7500 
मुख्य इमारतीचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, मनग्रुलझनक,ता. रिसोड, 

40 45000 4500 
जिल्हा वाशिम. 
ग्रामीण रुग्णालय, रिसोड, जिल्हा वाशिम येथे रक्‍तपेढीचे ब शवविच्छेदन 

41 — 4262 1012 
कक्षाचे बांधकाम 
नांदुर जिल्हा बुलढाणा येथे ट्रामा केअर युनीटचे बांधकाम (नवीन बाब 

a |. St Nivel ट्र q ( 26952 5000 
०१७) 

a नांदुर जिल्हा बुलढाणा येथेग्रामिण रुग्णलयाच्या मुख्य इमारतीचे व क्ले ean 
निवासस्थानांचे बांधकाम (नवीन बाब २०१७) 
ग्रामीण रुग्णालय आर्णी जिल्हा यवतमाळ येथील दुरुस्ती (नोव्हेंबर 

44. २ 4208 2883 
०१८) 

45 | काटोल, जिल्हा नागपूर ग्रामीण रुग्णालयाच्यानिवासस्थानाचे बांधकाम 24951 7500 

46 | ग्रामीण रुग्णालय, कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम मोहाडी,जिल्हा भंडारा. 30000 7500 

४ मुख्य इमारतीचे व निवासस्थानांचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, नां ae 
पाटनसावंगी,ता. सावनेर, जिल्हा नागपूर. 

व ग्रामीण रुग्णालय, उमरेड जिल्हा नागपूर येथील ट्रामा केअर युनिट इमारत मत en 
बांधकाम (जुलै २०१८) 

ie ग्रामीण रुग्णालय, ब्रम्हपुरी जिल्हा चंद्रपूर येथील मुख्य इमारत व कर्मचारी on ane 
निवासस्थान दुरुस्ती 

50 | ग्रामीण रुग्णालय नागभीड जिल्हा चंद्रपूर येथील इमारतीचे नुतनीकरण 5044 1214 

51 | ग्रामीण रुग्णालय, ब्रम्हपुरी जिल्हा चंद्रपूरचे नुतनीकरण 9397 4553 

52 | ग्रामीण रुग्णालय, बल्लारपूर जिल्हा चंद्रपूर येथील मुख्य इमारत दुरुस्ती 4667 694 
ग्रामिण रुग्णालय भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर येथे अंतर्गत रस्ता, पेव्हलिंग 

53 ४ peace 9345 1500 


ब्लॉक, स्ट्रेल्स लॅब इत्यादींचे बांधकाम 


ग्रामिण रुग्णालय पौंबुर्णा चंद्रपूर बांधकाम 

7 A पोंबुर्णा, जिल्हा चंद्रपूर येथे मुख्य इमारतीचे बांधकाम gael ग 
करणे (जुलै २०१७) 
ग्रामिण रुग्णालय जीवती जिल्हा चंद्रपूर येथे मुख्य इमारतीचे बांधकाम 

55 ततर 104997 5000 
करणे (डिसेंबर २०१७) 
ग्रामीण रुग्णालय, घुग्गुस जि. चंद्रपूर येथील मुख्य बांधकाम (जून 

56 |? घुग्गुस जि. इमारत ( क्य गि 
०१९) 
ग्रामीण रुग्णालय, पोभूर्णा जि. चंद्रपूर येथील निवासस्थान बांधकाम 

57 | (फेब्रुवारी २०२० 105872 10000 
एकूण 394459 

प्रपत्र "क" 

डि कास वाते अंदाजित । वितरीत 

No किंमत निधी 
४२१९० ०१४१ अनुशेषांतर्गत ग्रामिण रुग्णालय बांधकाम 
जेजुरी, जिल्हा-पुणे येथे ग्रामीण रुग्णालयाचे (टप्पा-3 )बांधकाम करणे 

1 | लुलै-२ 36961 | 12307 
(जुले-२०१६) 
ग्रामीण रुग्णालय, मेढा, ता. जावळी जिल्हा सातारा येथील मुख्य इमारतीचे 

2 बांधकाम (जुलै २ 27352 | 4000 
उर्वरीत बांधकाम (जुलै २०१८) 

व कोथरुड, जिल्हा सांगली येथे ग्रामीण रुग्णालय, मुख्य इमारतीचे बांधकाम, व्य a 
शबपरिक्षा, जनित्र कक्ष ब इतर अंतर्गत कामे. (जुलै-2015) 
कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, करकंब,जिल्हा 

4 30000 | 7500 
सोलापूर 
ग्रामीण रुग्णालय, घोडेगाव जिल्हा अहमदनगर येथील मुख्य इमारत व 

0. ॥तिवाततात वधवा (EY 2 101176 | 20000 
निवासस्थान बांधकाम (जूलै २०१८) 
ग्रामीण रुग्णालय चाळीसगाव जळगाव येथोल 

ca मीण रुग्णालय चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव येथील मुख्य इमारत ता ७७० | an 
बांधकाम 
मुख्य इमारतीचे बांधकाम. ग्रामीण रुग्णालय,जमना, ता. 

7 29732 ०७ | 
अक्कलकुवा,जिल्हा नंदूरबार. 
एकूण 52657 


